RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३२ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


> 


> 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.— Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. 
DMU / 2020 / CR . 92 / DisM - 1 , dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain ” ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state ; 

2 Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , 
4th June 2021 and 25th June 2021 , to continue emergency measures to prevent and contain the 
spread of Covid - 19 virus and to extend the restrictions that have been imposed from time to time , 
along with all additions and clarifications issued thereof , to break the chain of transmission of 
Covid - 19 virus effectively ; 

3 Whereas , the Government of Maharashtra , has vide Notification No. DMU / 2020 / CR.92 
DisM - 1 , dated 25th June 2021 , issued modifications / alternations and additions to the above referred 
order dated 4th June 2021 , in order to contain new variants like delta , delta plus etc. which are 
fueling the potentiality of imminent ( 4-6 weeks ) , more severe third wave with wider geographical 
area ; 

4 Therefore , I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai , 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , dated 23rd 
December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , 
as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid - 19 
virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread 
of virus , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to break the chain of 
transmission of virus effectively , do hereby promulgate an order under section 144 CrPC , to observe 
the directions of the Government of Maharashtra issued vide Notification No. DMU / 2020 / CR.92 
DISM - 1 , dated 25th June 2021 , along with all additions and clarifications issued there of , and 
certain regulations framed for effective containment of Covid - 19 pandemic and prohibit violation 
of the same . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 

5 This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 07 AM on 15th July 2021 and will remain in force till 7AM on 
31th July 2021 , unless withdrawn earlier . 

6 Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7 As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACsP and Zonal 
DCSP . 

Given under my hand and seal on this 14th day of July , 2021 at Mumbai . 


CHAITANYA S. , 


Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


m 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 

Order 


No. CP / XI ( 6 ) /L.W./702 ( 7 ) /2021.- Whereas , considering necessity for the preservation of public 
peace and public safety in Brihan Mumbai . I. Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of 
section 37 read with sub - section ( 6 ) of section 2 and sub - section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra 
Police Act ( Mah . XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai 
for the period from 00.01 hours of 26th July 2021 to 24.00 hours on 24th August 2021 . 

( 1 ) Carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed guns , knives , sticks 
or lathis or any other articles which are capable of being used for causing physical harm 
( violence ) save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( 2 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( 3 ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments 
or means of casting or impelling missile . 

( 4 ) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof . 
( 5 ) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music . 

( 6 ) Delivery of harangues , use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols . placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City , offend 
against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition , he / she shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile and it shall be liable to be seized from him / her by any police 
officer and the article , corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the 
State Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 31/2 feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 

( a ) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones , as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and Seal on this 20th day July , 2021 at Mumbai . 


CHAITANYA S. , 


Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate 

Greater Mumbai . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / २७६२ / २०२१.– ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला कोरोना 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषीत केलेला आहे . तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व मिरा - भाईंदर , वसई 
विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदी 
नुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबत ची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ४ जून २०२१ , अन्वये , आदेश 
लागू केलेला आहे . उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणु संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापुर्वी लागू 
केलेल्या मनाई आदेशातील निबंधामध्ये शिथिलता दिली आहे . 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उपआयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या क्र . पीआरओ -० ९ २० / प्र.क्र . २१७ / विशा -२ , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष 
प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये , जा . क्र . / विशा / कोरोना / मनाई आदेश / 
२५५१/२०२१ , दिनांक १० जुलै २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले मनाई आदेश हे दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक १ ९ 
जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू करण्यात आलेले होते . संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास अधिन 
राहून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाय योजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जनतेस , खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशुन आदेश काढणे आवश्यक असले बाबत माझी खात्री 
झालेली आहे . 

त्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई आदेशा 
मध्ये मिरा - भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र हे Levels of Restrictions For breaking The Chain अंतर्गत स्तर -३ ( Level - 3 ) 
मध्ये समाविष्ट असल्याने या स्तराचे सर्व निबंध दिनांक ४ जून २०२१ रोजीचे शासन आदेशानुसार जसेच्या तसे लागू राहतील . सदरचा मनाई आदेश 
दिनांक १ ९ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीच्या सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू राहील . 

सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


विजयकांत सागर , 


मिभा व ववि पोलीस आयुक्तालय . 


पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


५ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ११७ / २०२१.– ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ रोजी चालीया उत्सव सुरू पुढे ४० दिवस व दिनांक 
१० ऑगस्ट २०२१ रोजी मोहरम मासारंभ असे सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून 
नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 
( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इ . कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 
१ . लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२ . प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३ . 

सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
६ . सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २ ९ जुलै २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


>> 


४ . 


५ . 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


+ 


दिनांक २७ जुलै २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / कोरोना / मनाई आदेश / २८ ९९ / २०२१.- ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व ठाणे शहरात गतीने पसरत आहे असे 
दिसून येत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ 
दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहेत . त्याबाबतची नियमावली तयार 
करण्यात आलेली आहे . 

( २ ) ज्याअर्थी , “ लेव्हल ऑफ रेस्ट्रीक्शन्स फॉर सेफ महाराष्ट्र ” अंतर्गत संदर्भ क्र . ५ च्या शासन आदेशानुसार कोव्हीड -१ ९ चे डेल्टा 
आणि डेल्टा प्लस यासारखे नवीन व्हेरिअॅटचा प्रसार होऊन , येणाऱ्या आगामी काळात राज्यभरात कोरोनाची गंभीर स्वरूपाची तिसरी लाट येण्याची 
शक्यता निर्माण झाली आहे . 

( ३ ) महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डी.एम.यु. / २०२० / सी . आर . ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये लेवल्स 
ऑफ रिस्ट्रीक्शन्स फॉर ब्रेकींग द चेन आदेश घोषीत केला आहे . दिनांक ६ जून २०२१ रोजी त्याअनुषंगाने मनाई आदेश निर्गमित करण्यात आले होते . 
शासन आदेश दिनांक २५ जून २०२१ अन्वये ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिनांक २५ जून २०२१ रोजी आदेश निर्गमित करण्यात 
आले होते . सदर आदेशाचे अनुषंगाने ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिनांक २३ जुलै २०२१ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार 
तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस , खालील व्यक्ती आस्थापना 
यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

( ४ ) ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग -१ मध्य उप - विभाग यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र . ३ 
मधील भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चा क्र . एमएससी -१२७४ / व्ही - एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ ( II- १ ९ ७४ ) चे 
कलम २१ अन्वये यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 

( ५ ) त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक 
१ एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी , म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदार प्रक्रिया संहिता कलम १४४ 
( १ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र . ५ मधील नमूद सूचनांच्या अधीन राहून खालीलप्रमाणे प्रशासकीय घटकनिहाय निबंध लागू करणेस 
मान्यता देण्यात आली आहे . 


अ.क्र . 


स्वतंत्र प्रशासकीय घटक क्षेत्र 

( २ ) 


निबंधस्तर ( Level of Restrictions ) 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


स्तर - ३ ( Level - 3 ) 
स्तर - ३ ( Level - 3 ) 


२ 


३ 


ठाणे महानगरपालिका 
कल्याण - डोबिवली महानगरपालिका 
भिवंडी - निजामपूरा , उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र , अंबरनाथ , 
कुळगांव -बदलापूर नगरपरिषद व ग्रामीण क्षेत्र 
( एकत्रित स्वतंत्र प्रशासकीय घटक ) 


स्तर - ३ ( Level - 3 ) 


सदरचा आदेश दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ०७-०० ते दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी रात्री २४-०० वा . पर्यंत लागू करीत आहे . 
( ६ ) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 

( ७ ) उपरोक्त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक / चालक / व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी 
स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश 
एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त 
कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

( ८ ) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २३ जुलै २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


जय जीत सिंह , 
पोलीस 

आयुक्त , 


ठाणे शहर . 


ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


७ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 


Order 
CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2021-14.- WHEREAS , I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . I , 
Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . 
Act XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 28th July 2021 to 24-00 hrs , of 11th August 
2021 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles , 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 31/2 feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and Seal this 26th July 2021 . 


Mumbai . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 
पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

आदेश 


, 


कमांक वि.शा.कोरोना / मनाई आदेश / २८६ ९ / २०२१.- ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला कोरोना 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणुन घोषीत केलेला आहे . तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व मिरा - भाईंदर , वसई 
विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदी 
नुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे ; 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ४ जून २०२१ , अन्वये , आदेश 
लागू केलेला आहे . उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापुर्वी लागू 
केलेल्या मनाई आदेशातील निबंधामध्ये शिथिलता दिली आहे 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उपआयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या क्र . पीआरओ -० ९ २० / प्रक्र २१७ / विशा - २- फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष 
प्राधिकृत कार्यकारी , दंडाधिकारी म्हणुन फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये , जा.क्र . विशा / कोरोना / मनाई आदेश / 
२७६२/२०२१ , दिनांक १६ जुलै २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले मनाई आदेश हे दिनांक १ ९ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक 
२६ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू करण्यात आलेले होते . संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास 
अधिन राहून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणुन . फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे 

त्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई आदेशा 
मध्ये मिरा - भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र हे Levels of Restrictions For Breaking The Chain अंतर्गत स्तर -३ ( Level - 3 ) 
मध्ये समाविष्ट असल्याने या स्तराचे सर्व निबंध दिनांक ४ जून २०२१ रोजीचे शासन आदेशानुसार जसेच्या तसे लागू राहतील . सदरचा मनाई आदेश 
दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू राहील ; 

सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा.पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २४ जुलै २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


3 ; 


विजयकांत सागर , 


मिभा , ववि पोलीस आयुक्तालय . 


पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी -२ / ३०७२ / २०२१.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित , रजेचा अर्ज सेवा पुस्तक प्राप्त झालेवर शिल्लक अर्जित रजेची खातरजमा करणेचे अटीवर मंजूर करणेत येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक 
६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


दिनांक १३ जुलै २०२१ 
ते १६ जुलै २०२१ 


( २ ) 
श्री . एन . एन . पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर व अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक १७ जुलै २०२१ व 

श्री . एन . जी . गोसावी , 
दिनांक १८ जुलै २०२१ , 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
च्या सुट्ट्या . 

व . स्तर व अति . 
दिनांक १२ जुलै २०२१ चे 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून रत्नागिरी . 
ते दिनांक १७ जुलै २०२१ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


दिवस 
अर्जित 


चार दिवस 


रजा . 


अर्जित रजा . 


रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येईल . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १३ जुलै २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक बी -२ / ३०७१ / २०२१.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
उपरोक्त संदर्भ क्र . १ अन्वये श्री . रा . म . चौत्रे , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , रत्नागिरी हे दिनांक ०५ जुलै २०२१ पासून कार्यालयात उपस्थित नव्हते . 
ते दिनांक ० ९ जुलै २०२१ रोजी कार्यालयात हजर झाल्याने त्यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र .२ अन्वये पाठविलेल्या अर्जानुसार खालील नमुद रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . वरील संदर्भ क्र . २ चे आदेशान्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


( १ ) 


( ३ ) 


( २ ) 
श्री . रा . म . चौत्रे , 
दिवाणी न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


१ 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 

श्री . एन . एन . पाटील , 
दिनांक ५ जुलै २०२१ चे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 

व . स्तर व अति . 
ते दिनांक ९ जुलै २०२१ चे 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . रत्नागिरी . 


( ४ ) 
दिनांक ५ जुलै २०२१ 
ते ८ जुलै २०२१ 


२१५ 
दिवस 
अर्जित 


व . स्तर , 


चार दिवस 


रजा . 


अर्जित रजा . 


वरील न्यायीक अधिकारी यांनी रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील 
प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील 
न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


, 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १३ जुलै २०२१ . 


1 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी -२ / ३१३४ / २०२१ . – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज संदर्भ क्र .२ चे शासन निर्णयानुसार वैद्यकिय प्रमाणपत्राशिवाय मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील 
न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तीत 

रजा 
( २ ) 

( ३ ) 
श्रीमती आर . एस . गोसावी , २४ दिवस 
४ थे सह दिवाणी 

दिवस 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) परिवर्तीत 
व न्यायदंडाधिकारी 

रजा . 
वर्ग १ , रत्नागिरी . 


१ 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २२ जुलै २०२१ दिनांक २१ जुलै २०२१ 

श्री . पी . एस . गोवेकर , 
ते दिनांक २ ऑगस्ट रोजीची सुट्टी 

५ वे सह दिवाणी 
२०२१ बारा दिवस 

दिनांक २० जुलै २०२१ न्यायाधीश , क . स्तर व 
परिवर्तीत रजा . 

रोजीचे कार्यालयीन न्यायदंडाधिकारी 
वेळेनंतरपासून ते वर्ग १ , रत्नागिरी . 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


; 


सदरची परिवर्तीत रजा ही श्रीमती आर . एस . गोवेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी रत्नागिरी , यांनी दिनांक 
२१ जुलै २०२१ ते १ ऑगस्ट २०२१ या दिवशी राबविण्यात येणाऱ्या विपश्यना उपक्रमामध्ये सहभागी व्हावयाचे असल्याने घेतलेली आहे 

रजेवरुन परत आल्यानंतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे संबंधीत प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमाणपत्र सादर करावयाचे आहे . 

रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी ह्या वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्यो असत्या . 

संबधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना दयाव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १५ जुलै २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक बी -२ / ३११७ / २०२१.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


शिल्लक 
अर्जित 


नाव व पदनाम 


अर्जित रजा 
मागितलेचा 
दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ . 


२४८ 


श्री . एन . एस . मोमीन , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अति . सत्र 
न्यायाधीश , खेड . 


दिवस 
अर्जित 


( ४ ) 
दिनांक १ ९ जुलै २०२१ 
ते २३ जुलै २०२१ 
पर्यंत पाच दिवस 
अर्जित रजा . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक १७ जुलै २०२१ , 

श्री . ओ . अस . आवटे , 
दिनांक १८ जुलै २०२१ , जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
दिनांक २४ जुलै २०२१ , 

अति . सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक २५ जुलै २०२१ 

खेड . 
च्या सुट्ट्या . 
दिनांक १६ जुलै २०२१ 
रोजीचे कार्या . वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक २६ जुलै २०२१ 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजा . 


रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधीत न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १५ जुलै २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


उप विभागीय अधिकारी , दापोली यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक भूसंपादन / न.का . २०१३ / अधिसूचना बाणकोट / ६०३ / ०६ / २०२१.– दुरुस्ती उप विभागीय अधिकारी , दापोली यांजकडील अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन / न.का . २०१३ / अधिसूचना / बाणकोट / ६०३ / ०६ / २०२१ , दिनांक १८ जून २०२१ , अन्वये मौजे बाणकोट , ता . मंडणगड , 
जि . रत्नागिरी येथील कलम १ ९ ( १ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , मध्ये पृ.क्र . १ ९ व २० मध्ये 
दिनांक १५-२१ जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . 

दिनांक १५-२१ जुलै २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 


यापूर्वीचा तपशील 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , रत्नागिरी यांजकडून 


वाचण्याचा तपशील ( दुरुस्तीप्रमाणे ) 
उप विभागीय अधिकारी , दापोली यांजकडून 


दापोली , 
दिनांक १ ९ जुलै २०२१ . 


शरद पवार , 
उप विभागीय अधिकारी , 
दापोली विभाग , दापोली . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / सिंधु / वि .५ / भिमरत्न मागास . संस्था / का.क .१५६ अधिकार / २०२१ / १०८३.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , माणिक भा . सांगळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये , भिमरत्न मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , कणकवली , मु . कामतविश्व को - ऑप . हाऊसिंग सोसा . लि . , 
कणकवली , कणकवली कॉलेजच्या बाजुला , मु . पो . कणकवली , जि . सिंधुदुर्ग आणि कालिकामाता मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , 
सिंधुदुर्ग , मु . पो . कोलगांव , ता . सावंतवाडी , जि . सिंधुदुर्ग या संस्थांच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


सहायक आयुक्त , समाजकल्याण , 
सिंधुदुर्ग , सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग 


सिंधुदुर्ग जिल्हा 


सहायक आयुक्त , 
समाजकल्याण , सिंधुदुर्ग 


वसुली व विक्री 
अधिकारी 


अटी व शर्ती : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन करावे . 

( २ ) संदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा संदर्भ क्र . ३ मध्ये सुचना देण्यात आल्याप्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी 
संस्था , सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास , किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) “ मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ ” दि बेसीन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झिक्युटीव्हा कोटे ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकारी यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

........... ( संस्थेचे नाव नमूद 
करावे ) ” संस्था असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहेत त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

( ११ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे 
वसली अधिकाऱ्यांने पालन करावे . 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून आदेशिका खर्च रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक ५ जुलै २०२१ . 


माणिक भा . सांगळे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. XI ( 6 ) / 144 / 04 ) /2021.- Whereas , due to the situation prevailing in the areas under the 
control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it is apprehended that subversive / anti - social 
elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of 
peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private / 
public property on that account ; 

2. And whereas , it is necessary that some check should be put on landlords / tenants so that 
terrorist / anti - social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities , riots , 
affray etc ; and that immediate action is necessary for the prevention of the same . 

3. Now , therefore , I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police , Brihan Mumbai's Order dated 23rd 
December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) 
do hereby order that each landlord / owner / person of any house / property which falls under the 
jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let / sub - let / rent out any accommodation to 
any person , shall immediately furnish the particulars of the said tenant / tenants to the Senior 
Police Inspector of the Police station concerned . The persons dealing in property business , shall 
also inform in writing , to the Senior Police Inspector concerned , in whose jurisdiction the premises 
fall , about the particulars of the said tenants . 

4. If the person to whom the accommodation is let / sub - let / rented out is a Foreigner , then 
the owner and the Foreigner , shall furnish his Name , Nationality , Passport details ie , Passport 
No , Place and date of issue , validity , Visa details i.e. Visa No. category , place and date of issue , 
validity , registration place and reason for stay in city to the concerned police station . 

5. This order shall come into force with effect from 28th July 2021 and shall be effective for 
a period of 60 days upto 25th September 2021 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , thro by affixing copies on the Notice 
Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , and by affixing 
copies at Tahsil and Ward offices . 


Given under my hand and seal on this 22nd day of July 2021 . 


CHAITANYA S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी / २ ९ ३१ / २०२१.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 

सौ . ज्यो . ज . माने , 
दिनांक ७ जून २०२१ 

दिवाणी न्यायाधीश , 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपासून 
क . स्तर व 
ते दिनांक २८ जून २०२१ 

न्यायदंडाधिकारी 
चे का . वेळेपूर्वी पर्यंत . 

वर्ग १ , चिपळूण . 


१ . 


( २ ) 

( ३ ) 
श्रीमती एस . व्ही . पावसकर , ३१ दिवस 
सह दिवाणी न्यायाधीश , दिवस 
क . स्तर व 

परिवर्तीत 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रजा . 
चिपळूण . 


+ + + + + + 


७ जून २०२१ 
ते २७ जून २०२१ 
पर्यंत २१ दिवस 
परिवर्तीत रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ जुलै २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / २८७३ / २०२१.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना कमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २८ जून २०२१ 

श्री . एम . क्यु . एस . एम . 
ते ३० जून २०२१ 

शेख , प्रमुख जिल्हा व 

व 
पर्यंत तीन दिवस 

सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


१ . 


श्री . ला . द . बिले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अति . सत्र 
न्यायाधीश , रत्नागिरी . 


३१५ 
दिवस 
अर्जित 


रजा . 


अर्जित रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबधीत न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ ९ जून २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / कात -६ / क . १५६ / श्री सिद्धिविनायक बँक अव . / आदेश / ५६४ / सन २०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , गोपाळ मावळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रायगड - अलिबाग या आदेशान्वये श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बँक लि . ( अवसायनात ) , मोहोपाडा , ता . खालापूर , जि.रायगड या बँकेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसुल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद 
वगळून ) निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत 
आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


शाखाधिकारी 


रायगड जिल्हा 


१ श्री . शरद गंगाराम रसाळ 
२ श्री . किशोर नामदेव पाटील 


वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


शाखाधिकारी 


रायगड जिल्हा 


अटी .. 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १,२,३ व ५ मधील कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बँक 
लि . ( अवसायनात ) मोहोपाडा , ता . खालापूर ” असा फलक लावता येवू शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसुल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या 
आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of Process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल 
करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास 
वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमुद करावा . 

( १३ ) बँकेचे अवसायक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह 
उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे . 


रायगड , 
दिनांक ७ जुलै २०२१ . 


गोपाळ मावळे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / कात -६ / क . १५६ / दि गोरेगाव बँक अव . / आदेश / ६२८ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी गोपाळ मावळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग 
या आदेशान्वये दि गोरेगांव को - ऑप . अर्बन बँक लि . ( अवसायनात ) , गोरेगांव , ता . माणगाव , जि . रायगड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते बँकेवर कस्टोडियन नेमणूक होईपर्यंत किंवा दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत 
यापैकी जो कालावधी लवकर असेल त्या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान 
केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


रायगड जिल्हा 


रायगड जिल्हा 


१ श्री . यु . एल . सहस्त्रबुद्धे 
२ श्री . आर . डी . साळवी 
३ श्री . पी . एम . शेडगे 
४ श्री . एस . एस . पांचाळ 


जनरल मॅनेजर , वसुली विभाग इनचार्ज 
शाखाधिकारी , वसुली विभाग इनचार्ज 
पासींग ऑफीसर 
अकौंटंट 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


रायगड जिल्हा 


अटी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात १,२,३ व ५ मधील कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि गोरेगांव को - ऑप . अर्बन बँक लि . 
( अवसायनात ) गोरेगांव , ता . माणगांव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( 6 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसुल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या 
आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of Process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल 
करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास 
वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमुद करावा . 

( १३ ) बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा 
सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १२ जुलै २०२१ . 


गोपाळ मावळे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / कात -६ / क . १५६ / आदेश / कमळ ना . सह . पतसंस्था / ६५ ९ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी गोपाळ मावळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड 
अलिबाग या आदेशान्वये कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , अलिबाग , ता . अलिबाग , जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान 
केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ श्री . प्रमोद काशिनाथ म्हात्रे 


उप महाव्यवस्थापक 


वसूली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


अटी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , 
अलिबाग असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसुल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या 
आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of Process ) दाराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल 
करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास 
वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमुद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे चेअरमन / व्यवस्थापक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक 
त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे . 


रायगड , 
दिनांक १६ जुलै २०२१ . 


गोपाळ मावळे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३३६२ / २०२१.- श्रीमती पी . एस . जी . चाळकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक १२ जुलै २०२१ 
ते १४ जुलै २०२१ अशी ०३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ११ जुलै २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक १० जुलै २०२१ रोजीच्या 
का.वे.नं.पासून ते दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . पू.पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती पी . एस . जी . चाळकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी . एस . जी . चाळकर , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 


असत्या . 


श्रीमती पी . एस . जी . चाळकर , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक १० जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत त्यांचे कार्यालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एस . व्ही . घारगे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 

दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . पासून ते दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत त्यांचे कार्यालयाचा कार्यभार 
श्रीमती ए . व्ही . मोहिते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक ९ जुलै २०२१ . 


विभा . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


२०२१ अशी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३४०५ / २०२१.– श्रीमती एस . सी . रोकडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर माणगाव , यांची दिनांक १६ जुलै २०२१ ते २३ / ०७ / 

एकूण ०८ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक २४ जुलै २०२१ व २५ जुलै २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून 
दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजीचे का.वे.नं.पासून ते दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीच्या का.वे.पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत 
येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती ए . सी . रोकडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती ए . सी . रोकडे , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती ए . सी . रोकडे , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा तसेच त्यांचेकडे सोपविणेत आलेला श्री . प्र . ग . लंबे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , श्रीवर्धन यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . आर . कुलकर्णी , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , माणगाव यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक १० जुलै २०२१ . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


विभा . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३४२१ / २०२१.- श्री . प्र . ग . लंबे , दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर श्रीवर्धन यांची दिनांक १७ जुलै २०२१ ते दिनांक २३ जुलै २०२१ 
अशी एकूण ०७ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक २४ जुलै २०२१ व २५ जुलै २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक १६ 
जुलै २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपर्यंत कोविड -१ ९ संदर्भातील फिटनेस सर्टिफीकेट हजर 
करणेचे अटीवर मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . प्र . ग . लंबे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर श्रीवर्धन येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . प्र . ग . लंबे , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर श्रीवर्धन , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . प्र . ग . लंबे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . सी . रोकडे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर माणगाव यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक ९ जुलै २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३५५४ / २०२१.– श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर कर्जत , यांची दिनांक १२ जुलै २०२१ ते १४ जुलै 
२०२१ अशी एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ११ जुलै २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत 
आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती पी . एस . आपटे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत , म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी . एस . आपटे , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर कर्जत , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे . 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक १६ जुलै २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३५६० / २०२१.– श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक २६ जुलै २०२१ ते 
दिनांक २८ जुलै २०२१ अशी एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २४ जुलै २०२१ व २५ जुलै २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक २३ 
जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक २ ९ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 
आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . आर . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . आर . पाटील , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक २३ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक २५ जुलै २०२१ रोजीच्या का.वे.पू.पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एन . आर . इंदलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 

दिनांक २५ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . पासून ते दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . ए . एस . सोनवलकर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 

दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . पासून ते दिनांक २ ९ जुलै २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . ए . ए . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक २२ जुलै २०२१ . 


विभा . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - पी / एचएसजी / टीसी / १५०० / २१-२२ / सन 
२०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , रिजेन्ट गॅलेक्सी को - ऑप . हौ.सो.लि. , 
सिटीएस नं . ३११ , ३१२ आणि ३१५ , मालवणी व्हिलेज , मालाड 
( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ० ९ ५ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या 
कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ( ओ ) / ११७३३ / २०२१-२२ / 
सन २०२१/१६६२ उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्रद्धा गणेश सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , १८ ९ , लिम्बोनी बाग , मेन रोड , हनुमान मंदिराजवळ , 
गोवंडी ( प . ) , मुंबई ४०० ०४३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या 
कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " " असे 
करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १ ९ जुलै २०२१ . 


डॉ . सुनिल कोठावळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ८ जुलै २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एफ - एन / एचएसजी / ४३१ / ( टीसी ) / ९ ७३७ / 
२०२१-२२ / सन २०२१ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ 
एन विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अजमेरा ट्रेऑन 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सिटीएस नं . १ ओ / १ , १ ओ / २ , 
१ ओ / ३ व १ ओ / ६ , भक्ती पार्क , आणिक - वडाळा , लिंक रोड , वडाळा 
( पुर्व ) , मुंबई ४०० ०३७ ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू 
एफ - एन / एचएसजी / ( टीसी ) / ९ ७३७ / २०२१-२२ / सन २०२१ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” सहकारी संस्था असे आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ( ओ ) / ११७३४ / २०२१-२२ / 
सन २०२१/१६७८ उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सुरज सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , डी - सेक्टर , सेन्सस नं . ४१२ , डॉ . आंबेडकर नगर , चित्ता 
कॅम्प , टी . एफ . देवनार , ट्रॉम्बे , मुंबई ४०० ०८८ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई , 
दिनांक १३ जुलै २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


अजयकुमार भालके , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एफ / एन विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १६ जुलै २०२१ . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / पीआरडी / ( आय ) / ११७३६ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ / १६८१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अंबाबाई औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या . , ए -१ / ए -१०४ बिल्डिंग , ए -१ , ए विंग , श्री 
सिद्धिविनायक , पार्ट नंबर ऑफ मंडाळे तुर्भे , मानखुर्द ( पूर्व ) , मुंबई 
४०० ०८८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / पीआरडी / ( आय ) / ११७३५ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ / १६८५.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , हरी ओम औद्योगिक 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , ५०४ / बिल्डिंग नं . ६ / ए विंग , मातोश्री 
हौसिंग सोसा . लि . , पांजरापोळ , दिनक्कवारी रोड , चेंबूर शंकर मंदिर 
जवळ , देवनार , मुंबई ४०० ०८८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक 
उत्पादक संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई , 
दिनांक १३ जुलै २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १३ जुलै २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


, एम विभाग , 


, 


उप निबंधक , सहकारी संस्था 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / पीआरडी / ( आय ) / ११७३७ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ / १६८३.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , तुळजाभवानी औद्योगिक 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , न्यू लिंबोनी बाग , झोपडपट्टी नं . ५२ , 
गोवंडी , बीएचएसडी चाळ नं . १२ , दुर्गामाता मंदिर जवळ , मुंबई 
४०० ०४३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / एचएसजी / ( टीसी ) / १७१८ / ११२३६ / 
२०२१-२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पारकर सदन को - ऑप . 
हौ.सो.लि. , सीटीएस नं . १२३१ , चेंबूर व्हिलेज , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १६ जुलै २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १३ जुलै २०२१ . 


1 


" 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 
यांजकडून 

झोपुप्रा , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७३८ / २०२१-२२ / सन 

क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी . ४ / सन २०२१ SRN 
२०२१ / १७२२.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 

Co / ow / 26638.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम 

उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अलरिफा सेवा सहकारी संस्था 

केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र लेव्हल्स सहकारी 
मर्या . , आदर्श नगर झोपडपट्टी , रोड नं . १२ च्या जवळ , प्लॉट नं . ३० 

गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सी . टी . एस . नं . ५२१ , ५२१/१ ते ८ , ५२१ / 
च्या समोर , बैंगणवाडी , गोवंडी , मुंबई ४०० ०४३ , ही संस्था महाराष्ट्र 

१० ते १७ , ५२२ , ५२२/१ ते ११ , ५२३ , ५२४ , ५२४/१ ते १२ , 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 

५२५ , ५२५/१ ते ४ , ५२७ , ५२७/१ ते २६ , ५२८ , ५२८/१ ते ११ , 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 

५२ ९ , ५२ ९ / १ ते १५ , ५३० , ५३०/१ ते १६ , ५३१ , ५३२ , ५३२/१ ते 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 

१३ , ५३३ ( पार्ट ) , ५३३/१ ते १०० , ५३३/१०७ ते ४८४ , ५३३ / 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ४८६ ते ६४३ , ५३३/६४८ , ५३६ , ५३६/१ ते ५ , ५३७ , ५३७/१ 
असे करण्यात आले आहे . 

ते ७ मौजे मालाड , राणी सती मार्ग , मालाड ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ० ९ ७ 
डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
मुंबई , 

उप निबंधक , 

नियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / 
दिनांक १६ जुलै २०२१ . सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 

एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी . सी . / १३१४५ / सन २०२१ , दिनांक २० 
जुलै २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 

१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
यांजकडून 

सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
अधिसूचना 

चेतन चौधरी , 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७३ ९ / २०२१-२२ / सन मुंबई , 

सहनिबंधक , 
२०२१ / १७२४.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई दिनांक २० जुलै २०२१ . 

सहकारी संस्था ( पूर्व व 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , केना कुरेशी सेवा सहकारी संस्था 

पश्चिम उपनगरे ) , झो.पु.प्रा . , मुंबई . 
मर्या . , टाटानगर झोपडपट्टी , देवनार गोवंडी रोड , पंचनालाजवळ , 
गोवंडी , मुंबई ४०० ०४३ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 

क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यु एल / एचएसजी / टीसी / ११२७६ / २०२० 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था २१ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई 
असे करण्यात आले आहे . 

याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ऑरबिट रेसिडेन्सी पार्क को ऑप 

हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . ७३३ , ७३३/१ ते ३ , ७३३ / 
डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

६ आणि ७३३/११ , आणि ७४२ ऑफ व्हीलेज मोहिली , कुर्ला अंधेरी 
मुंबई , 

उप निबंधक , 

रोड , साकीनाका , अंधेरी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०७२ , ही संस्था महाराष्ट्र 
दिनांक १६ जुलै २०२१ . सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 

सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई , 
दिनांक ११ जानेवारी २०२१ . 


संभाजी निकम , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यु एल / एचएसजी / टीसी / ११२८३ / २०२१ 
२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सेरेनिटी हाईटस् को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . ६६२/५ , प्लॉट नं . ६ , मारवाह 
इस्टेट , ऑफ साकी विहार रोड , साकी नाका , अंधेरी ( पूर्व ) , 
मुंबई ४०० ०७२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) याच्या कलम ९ ( १ ) 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यु एल / एचएसजी / टीसी / ११२८५ / २०२१ 
२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मोरेश्वर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , बिल्डींग नं . ९ , वाडीया इस्टेट , सीटीएस नं . 

. 
१२ ९ , बैल बाजार , कुर्ला ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०७० , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्र . २४ ) याच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . . 


संभाजी निकम , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १ जुलै २०२१ . 


संभाजी निकम , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १ जुलै २०२१ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यु एल / एचएसजी / टीसी / ११२८४ / २०२१ 
२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पारिजात को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , बिल्डींग नं . ४ , वाडीया इस्टेट , सीटीएस नं . 
१२ ९ , बैल बाजार , कुर्ला ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०७० , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्र . २४ ) याच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यु एल / एचएसजी / टीसी / ११२ ९ १ / २०२१ 
२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सन व्ह्यु को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , बिल्डींग नं . १७ , वाडीया इस्टेट , सीटीएस नं . 
१२ ९ , बैल बाजार , कुर्ला ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०७० , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्र . २४ ) याच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


संभाजी निकम , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १ जुलै २०२१ . 


संभाजी निकम , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १ जुलै २०२१ . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १२-१८ , २०२१ / श्रावण २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


" 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यु एल / एचएसजी / ( ओएच ) / ११६८५ / 
२०२१-२२ / सन २०२१.— उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नाहर ऑपशन्झ “ एफ 
आणि “ जी ” कर्मशिअल प्रिमायसेस को ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड 
सेक्टर आर -१४ , सीटीएस नं . आर -१४ , सीटीएस नं . ५१ ( पार्ट ) 
आणि ५२ ( पार्ट ) नाहर अमरीत शक्ती , साकी विहार रोड , चांदिवली , 
अंधेरी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०७२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) याच्या 
कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
' गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यु एल / जीएनएल / ओ / ११७६७ / २०२१ 
२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सामर्थ्य बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , ४०५ , २० - ई , अष्टविनायक हाऊसिंग सोसायटी , 
संघर्ष नगर , चांदिवली , अंधेरी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०७२ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्र . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे आहे . 


" 


संभाजी निकम , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ८ जुलै २०२१ . 


संभाजी निकम , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ६ जुलै २०२१ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यु एल / जीएनएल / ओ / ११७६६ / २०२१ 
२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , चैतन्य बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , १०५ , २० बी , निसर्ग हाऊसिंग सोसायटी , संघर्ष नगर , 
चांदिवली , अंधेरी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०७२ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे आहे . 


क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यु एल / जीएनएल / ओ / ११७६८ / २०२१ 
२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लक्ष्मी बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , रुम नं . ओ / ६ , बुद्धविहार हाऊसिंग सोसायटी , पाईप 
लाईन रोड , कुर्ला ( प . ) , मुंबई ४०० ०७० , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे आहे . 


" 


मुंबई , 
दिनांक ६ जुलै २०२१ . 


संभाजी निकम , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एल विभाग , 

मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ६ जुलै २०२१ . 


संभाजी निकम , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एल विभाग , 

मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


